Reg . No. NPCITY/ 236- 2015 -17 
Published on 21st April 2016 . 


SHRESTAN 


NECTEToday 


RES80 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

। प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक १६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४६ , किंमत : रुपये १०- ०० 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


१ - ३ 


पृष्ठे 
भाग एक -शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क , यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती १- ४६ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार -ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) , केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७९७. 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्र . कक्ष ८- अका -१- भूसं - कावि - १३६-२०१६. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना, क्रमांक मं . अ .- भू. सं .- कावि - ५० - २०१५ जिल्हाधिकारी , अकोला यांचे 
कार्यालय , दिनांक ७ एप्रिल २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 
अ - एक - १( १३१२). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणूननिर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची- तीन मध्ये पुर्नवसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची - चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत . 


अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०- ४७-२००९ - २०१० , गांव : मनारखेड , तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 


ه 


( ३) 


हे . आर 


ه 


११९ 


& 


ه 


ه 


ه 


م 


००५ 


م 


28 


ه 


०२३ 


एकूण 


२८८ 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
पारस प्रकल्पाच्या बंधा- याकरिता . 
म . रा. वि . नि . क . मर्या. पारस प्रस्तावित बंधा- यामुळे बुडित क्षेत्रात येत असलेली खाजगी जमिन 
संपादनाबाबत . 


सदर प्रकरणात भूधारकांचेविस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची ३ व ४ निरंक 
समजण्यात याव्यात . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), का . पू. मो . प्र. जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ७९८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्र . कक्ष ८- अका- १ - भूसं - कावि - १३८ - २०१६ . 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , क्रमांक मं . अ .- भू. सं .- कावि -५०- २०१५ जिल्हाधिकारी , अकोला यांचे 
कार्यालय , दिनांक ७ एप्रिल २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची -दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची-तीन मध्ये पुर्नवसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची-चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत . 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२- ४७-२००९- २०१० , गांव : कासारखेड , तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 


हे . आर 


१ / १ 


० 


४/ १ 


० 


५ / १ 


० 


६ / १ 


० 


६/ २ 


० ९० 


७/ १ 


० 


७/ १ 


० १३ 


७/ १ 


०१७ 


७/ १ 


० 


८ / १ 


० 


९ / १ 


० 


१०/ १ 


० 


१० / ५ 


० 


११/ १अ 


० 


११/ १अ 


० 


१३/ ३ 


० ५९ 


१३/ ३अ 


० 


१३/३अ 


० 


१३ / ५ 


० 


१४/ १ 


० 


१५/ २ 


० 


१५/ २ 


० 


१५/ २ 


० 


१५/ २ 


० १६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


अनुसूची- एक - चालू 


( २ ) 


(३) 
हे . आर 


१९ / १ 


० 


سه 


१९ / २ 


० 


ر 


२० / ४ 


० 


سه 


२० / ५ 


० 


ی 


० 


می 


० 


० 


० 


२५/ १ 


० 


२६/ २ 


०४५ 


२८ / १ब 


२८ / १ 


२८ / १ 


२९ / २ 


२९ / १ 


३४ / १ 


० ०५ 


३४/ २ 


० ०५ 


३४/ ३ 


००९ 


३५/ १ 


३५/ २ 


ooy 


३६/ १क 


११४१ 


३६/ २अ 


० 


४० / १ 


० 


४० / २ 


० 


१४६/ १ 


० १७ 


एकूण 


. . 


१९०३ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


( १) प्रकल्पाचे नाव 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - 


पारस प्रकल्पाच्या बंधा -याकरिता . 
म. रा. वि .नि . क . मर्या. पारस प्रस्तावित बंधा -यामुळे बुडित क्षेत्राखाली येत असलेली खाजगी जमिन 
संपादनाबाबत . 


सदर प्रकरणात भूधारकांचेविस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची तीन व चार निरंक 
समजण्यात याव्यात . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), का .पू. मो . प्र. जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७९९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्र . कक्ष ८ - अका- १- भूसं - कावि - १४१- २०१६. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना, क्रमांक मं . अ .- भू. सं .- कावि- ४७-२०१५ जिल्हाधिकारी, अकोला यांचे 
कार्यालय , दिनांक ७ एप्रिल २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची -दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम (२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची -तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची- तीन मध्ये पुर्नवसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची- चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत. 


अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४२- ४७- २०१२- २०१३ , गांव : उरळ बु ., तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


( ३) 
हे . आर 


०२६ 


१४२ 


१६९ 


२०० 


००१ 


२०१ 


००६ 


२०२ 


०५० 


- 


२०३ पै 


० १४ 


२०३ पै 


००६ 


२०३ पै 


०४० 


एकूण 


. . 


४ ८५ 


अ - एक - २( १३१२). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नाव 

: नया अंदूरा ( कारंजा रमजानपूर ) संग्राहक बृहत ल . पा . यो ., ता . बाळापूर , जि . अकोला . 
( २) प्रकल्प कार्याचेवर्णन 

मौ . कारंजा रमजानपूर गावाजवळ २१३० मीटर लांबीचे माती धरणाचे बांधकाम प्रस्तावित आहे . या 
प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात येत असल्याने बाधित होणा - या मौ . उरळ बु . येथील घरांच्या पर्यायी 

गावठाणासाठी सदर जमिनीचे संपादन प्रस्तावित . 
( ३) समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पामुळे १० .९२ द . ल. घ. मी . पाणीसाठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे बाळापूर तालुक्यातील 
सहा गावातील १७९० हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . या प्रकल्पामुळे रोजगार 
निर्मिती होऊन शेतक -यांचे आर्थिक जिवनमान उंचावणार आहे . तसेच सदर प्रकल्पामुळे सरासरी 

२९७.२२ हेक्टर जलक्षेत्रावर मत्स्य व्यवसायाची निर्मिती होणार आहे . 
सदर प्रकरणात भूधारकांचेविस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळे अनुसूची तीन व चार निरंक 
समजण्यात याव्यात . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), का . पू. मो . प्र . जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ८०० . 


ज्याचा 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्र . कक्ष ८ - अका- १ - भूसं - कावि - १४२ - २०१६. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , क्रमांक मं . अ.- भू. सं .- कावि- ४५ -२०१५ जिल्हाधिकारी, अकोला यांचे 
कार्यालय , दिनांक ७ एप्रिल २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

___ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची -तीन मध्ये पुर्नवसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची- चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत . 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३६- ४७- २०१२- २०१३, गांव : उरळ बु ., तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 


( ३ ) 


हे . आर 


१४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
( १ ) प्रकल्पाचे नाव 

नया अंदूरा ( कारंजा रमजानपूर ) संग्राहक बृहत ल . पा . यो ., ता . बाळापूर, जि . अकोला . 
(२ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

मौ . कारंजा रमजानपूर गावाजवळ २१३० मीटर लांबीचे माती धरणाचे बांधकाम प्रस्तावित आहे . या 
प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात येत असल्याने बाधित होणा- या मौ . उरळ बु . येथील घरांच्या पर्यायी 

गावठाणासाठी सदर जमिनीचे संपादन प्रस्तावित . 
( ३) समाजाला मिळणारे लाभ : - या प्रकल्पामुळे १०.९२ द. ल. घ . मी . पाणीसाठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे बाळापूर तालुक्यातील 

सहा गावातील १७९० हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . या प्रकल्पामुळे रोजगार 
निर्मिती होऊन शेतक -यांचे आर्थिक जिवनमान उंचावणार आहे . तसेच सदर प्रकल्पामुळे सरासरी 

२९७.२२ हेक्टर जलक्षेत्रावर मत्स्य व्यवसायाची निर्मिती होणार आहे . 
सदर प्रकरणात भूधारकांचेविस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळे अनुसूची तीन व चार निरंक 
समजण्यात याव्यात . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), का . पू. मो .प्र . जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ८०१ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्र . कक्ष ८- अका-१-भूसं - कावि - १४३- २०१६ . 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , क्रमांक मं . अ.- भू. सं .- कावि- ४६- २०१५ जिल्हाधिकारी , अकोला यांचे 
कार्यालय, दिनांक ७ एप्रिल २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची- तीन मध्ये पुर्नवसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची - चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत . 


अनुसूची -एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४३- ४७- २०१२- २०१३ , गांव : कारंजा रमजानपुर , तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला 


अ . क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापनकिंवा गट क्रमांक 

(२ ) 


५१८ पै 


हे . आर 
०२० 
१७३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


अनुसूची - एक - चालू 


( २ ) 


हे . आर 


하 


०८१ 


하 


० २० 


하 


insoswa 


하 


०४७५ 
०६१५ 
१०८ 
१२२ 


하 


하 


하 


०६२ 


एकूण 


. . 


६ ९५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नाव 

नया अंदूरा ( कारंजा रमजानपूर) संग्राहक ल . पा . यो ., ता . बाळापूर, जि . अकोला . 
( २) प्रकल्प कार्याचेवर्णन 

मौ . कारंजा रमजानपूर गावाजवळ २१३० मीटर लांबीचे माती धरणाचे बांधकाम प्रस्तावित आहे . या 

प्रकल्पाच्या पुच्छ कालव्यासाठी सदर जमिनीचे संपादन प्रस्तावित . 
( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - या प्रकल्पामुळे १०.९२ द. ल . घ. मी . पाणीसाठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे बाळापूर तालुक्यातील 

सहा गावातील १७९० हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . या प्रकल्पामुळे रोजगार 
निर्मिती होऊन शेतक -यांचे आर्थिक जिवनमान उंचावणार आहे . तसेच सदर प्रकल्पामुळे सरासरी 

२९७. २२ हेक्टर जलक्षेत्रावर मत्स्य व्यवसायाची निर्मिती होणार आहे . 
सदर प्रकरणात भूधारकांचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची तीन व चार निरंक 
समजण्यात याव्यात . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), का .पू. मो .प्र. जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरीक्षण करता येईल 


ण्याचा 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८०२. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्र . कक्ष ८ - अका -१ - भूसं - कावि - १४४ -२०१६ . 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , क्रमांक मं . अ .- भू. सं .- कावि -४४ - २०१५ जिल्हाधिकारी, अकोला यांचे कार्यालय , दिनांक 
७ एप्रिल २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि- एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १४- २०, २०१६ / चैत्र २५- ३१ , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची -तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची-तीन मध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची- चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत . 


अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४० - ४७- २०१२- २०१३ , गांव : अंत्री मलकापूर , तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला 
अ . क्र . भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र अ . क्र . भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

गट क्रमांक 
( १) (२) 

(१ ) (२ ) 

( ३ ) 
हे . आर 

हे . आर 
१ १ . . 

३०० पै . 
२ ५ 

३०० पै . 
३ १२ पै . 

३९१ 
१२ पै . 

३९३ पै . 
३९३ पै . 


( ३ ) 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


क 


० 


० 


ة 


क 


७०. 


० 


३९३ 
३९३ पै . 


० 


० 


० 


० 


३२ पै . 
३२ पै . 


३९५ 
४०५ 


० 


० 


४०६ 


० 


० 


३५ 
२२५ 
२२६ 


৪09 


० 


० 


० 


४०८ 
४११ पै. 
४११ पै . 


० 


ॐ, 


० 


० 


२२७ पै . 
२२७ पै . 
२२८ 
२३८ 


० 


४१२ 


० 


० 


४१३ 


० 


२३९ 


० 


० 


४१४ पै . 
४१४ पै . 


२४२ 


० 


० 


8 


२४५ 


० 


० 


२५० 


० 


० 


A 


० 


२५१ 
२५५ 
२७२ पै. 


० 


० 


४१५ 
४१७ पै . 
४१७ पै . 
४१८ पै. 
४१८ पै . 
४१९ 
४२६ 
४३५ 


० 


० 


२७२ 


० 


० 


२७२ पै. 


० 


० 


० 


० 


२७२ पै . 
२७२ पै . 
२९८ 


० 


४३७ 


० 


० 


एकूण . . 


३७३५ 


अ -एक - ३( १३१२ ). 


प 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
( १ ) प्रकल्पाचे नाव 

नया अंदुरा ( कारंजा रमजानपूर ) संग्राहक ल . पा . यो ., ता . बाळापूर , जि . अकोला . 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

मौजे कारंजा रमजानपूर गावा जवळ २१३० मीटर लांबीचे - माती धरणाचे बांधकाम प्रस्तावित आहे . 

या प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी जमिनीचे संपादन प्रस्तावित . 
( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - या प्रकल्पामुळे १०.९२ द. ल . घ. मी . पाणीसाठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे बाळापूर तालुक्यातील 

सहा गावातील १७९० हेक्टर जमिनीलासिंचनाचा लाभ मिळणार आहे १७९० हेक्टर. या प्रकल्पामुळे 
रोजगार निर्मिती होऊन शेतक-यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावणार आहे . तसेच सदर प्रकल्पामुळे 

सरासरी २९७.२२ हेक्टर जलक्षेत्रावर मत्स्यव्यवसायाची निर्मिती होणार आहे . 
सदर प्रकरणात भूधारकांचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची ३ व ४ निरंक 
समजण्यात याव्यात . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), का .पु. मो .प्र. जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरीक्षण करता येईल 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८०३ . 


पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


रता 


याचा 


क्र . कक्ष ८ - अका -१- भूसं - कावि -१५०- २०१६. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (१) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक मं . अ.- भू .सं .- कावि -५७ -२०१५ जिल्हाधिकारी , अकोला यांचे कार्यालय , दिनांक 
७ एप्रिल २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - १९ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची -तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची-तीनमध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची- चारमध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत . 


अनुसूची-एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३९ - ४७- २०१२- २०१३, गांव कारंजा रमजानपूर , तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला 
अ . क्र . 

भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र अ . क्र . भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

गट क्रमांक 
( १) (२) 
हे . आर 

हे . आर 
१ १८६ पै. . . ० ०३ ३ १८७ . . ००६ 
२ १८६ पै . . . ००१ ४ १९० पै. . . 


( ३ ) 


० २१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


११ 


(१) 


(२) 


अनुसूची- एक - चालू 
(३) (१) 
हे . आर 


(२) 


हे . आर 


० 


२३४ पै . 
२३४ पै . 


० 


१९० पै . 
१९१ पै . 
१९१ पै . 
१९२ 


० 


२४० 


० 


२४२ 


१९३ 


२४७ पै . 


० 


० 


२०५ 
२०८ 


२४७ पै . 
२४७ पै . 


० 


२०९ 


२५२ 


० 


० 


२५४ 


४९८ 


० 


४९९ पै . 


० 


२१० 
२१४ 
२३२ 
२३३ पै . 
२३३ पै . 
२३३ पै . 


० 


४९९ पै . 
५०० 


० 


० 


एकूण . . ११४५ 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 
( २) प्रकल्प कार्याचेवर्णन 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
नया अंदूरा ( कारंजा रमजानपूर ) संग्राहक ल . पा . यो ., ता . बाळापूर , जि . अकोला . 
मौजे कारंजा रमजानपूर गावाजवळ २१३० मीटर लांबीचे माती धरणाचे बांधकाम प्रस्तावित आहे . या 
प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी जमिनीचे संपादन प्रस्तावित . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ 


: - 


या प्रकल्पामुळे १०.९२ द . ल . घ. मी . पाणीसाठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे बाळापूर तालुक्यातील 
सहा गावातील १७९० हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . या प्रकल्पामुळे रोजगार 
निर्मिती होऊन शेतक -यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावणार आहे . तसेच सदर प्रकल्पामुळे सरासरी 
२९७. २२ हेक्टर जलक्षेत्रावर मत्स्यव्यवसायाची निर्मिती होणार आहे . 


सदर प्रकरणात भूधारकांचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची तीन व चार निरंक 
समजण्यात याव्यात . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , का .पु. मो .प्र ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरीक्षण करता येईल 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८०४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्र . कक्ष ८- अका- १- भूसं - कावि - १३९ - २०१६. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , क्रमांक मं . अ .-( पु) पंकृवि - कावि - ३७८ - २०१५ जिल्हाधिकारी , अकोला यांचे कार्यालय , दिनांक 
१७ एप्रिल २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची - तीनमध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची- चारमध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत . 


अनुसूची- एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७- ४७- २०१२- २०१३ , गांव : कारंजा रमजानपूर , तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला 


अ . क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


अ. क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 

( ३) 


( १ ) 


(२) 


हे . आर 


हे . आर 
०८२ 


. . 


. . 


१ 
२ 


३४ 
२२२ 


३ 
४ 


५०७ 
५०८ 


४४५ 

२२ 


० ४० 


एकूण 


. . ६ ८९ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


: - 


नया अंदूरा ( कारंजा रमजानपूर ) संग्राहक ल . पा . यो ., ता . बाळापूर , जि . अकोला . 


(१ ) प्रकल्पाचेनाव 
( २) प्रकल्प कार्याचेवर्णन 


: 


मौजे कारंजा रमजानपूर गावाजवळ २१३० मीटर लांबीचे माती धरणाचे बांधकाम प्रस्तावित आहे . या 
प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी जमिनीचे संपादन प्रस्तावित . 


( ३) समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


या प्रकल्पामुळे १०.९२ द . ल. घ. मी . पाणीसाठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे बाळापूर तालुक्यातील 
सहा गावातील १७९० हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . या प्रकल्पामुळे रोजगार 
निर्मिती होणार असून शेतक-यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावणार आहे . तसेच सदर प्रकल्पामुळे 
सरासरी २९७. २२ हेक्टर जलक्षेत्रावर मत्स्यव्यवसाय निर्माण होणार आहे . 


( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


सदर प्रकरणात भूधारकांचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची तीन व चार निरंक 
समजण्यात याव्यात . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( पु ) पं . कृ .वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरीक्षण करता येईल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


१३ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८०५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्र . कक्ष ८ - अका- १ - भूसं - कावि - १४० - २०१६. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक मं . अ.-( पू) पं. कृ .वि .- कावि -४२ -२०१५ जिल्हाधिकारी, अकोला यांचे कार्यालय , 
दिनांक २४ एप्रिल २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट-कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम -१९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची- तीनमध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची- चारमध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत . 


अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६- ४७- २०१२- २०१३ , गांव अंत्री मलकापूर , तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला 
अ . क्र . भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र अ . क्र . भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

गट क्रमांक 
( १) (२) 

( २) 

(३ ) 
हे . आर 

हे . आर 
१ २१ ७५२ ५ ४३० 

११५ 
२ २२ 

१० ४२ ४३४ 

११५ 
१५९ ७ ४३६ 

५३५ 
११६ 


४२२ 


oc 


४२९ 


एकूण क्षेत्र . . २८ ३४ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नाव 

नया अंदूरा ( कारंजा रमजानपूर) संग्राहक ल . पा . यो ., ता . बाळापूर , जि . अकोला . 
( २ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

मौजे कारंजा रमजानपूर गावाजवळ २१३० मीटर लांबीचे माती धरणाचे बांधकाम प्रस्तावित आहे . या 

प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी जमिनीचे संपादन प्रस्तावित . 
( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : - या प्रकल्पामुळे १०.९२ द. ल. घ. मी . पाणीसाठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे बाळापूर तालुक्यातील 

सहा गावातील १७९० हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . या प्रकल्पामुळे रोजगार 
निर्मिती होणार असून शेतक -यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावणार आहे . तसेच सदर प्रकल्पामुळे 

सरासरी २९७.२२ हेक्टर जलक्षेत्रावर मत्स्यव्यवसायनिर्माण होणार आहे . 

( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 
अ - एक - ४( १३१२) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


सदर प्रकरणात भूधारकांचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची तीन व चार निरंक 
समजण्यात याव्यात . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( पु) पं . कृ .वि .,जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) , म . शा . रा ., अ . क्र . ८०६ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्र . कक्ष ८- अका-१ - भूसं - कावि- १४५- २०१६. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम असा केला आहे) यांच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक मं . अ.-( पू)पं. कृ . वि .- कावि -९३६ -२०१५ जिल्हाधिकारी , अकोला यांचे कार्यालय , 
दिनांक ४ जुलै २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - १९ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


___ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चा 

व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची- तीनमध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची - चारमध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी, अकोला आहेत . 


अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५- ४७- २०१२ -२०१३ , गांव पोही ( माना), तालुका मुर्तिजापूर, जिल्हा अकोला 
अ. क्र . भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र अ . क्र . भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

गट क्रमांक 
( १) (२ ) 

(१) (२) 

हे . आर 
१ ४४७ 

७ १२ ___ ४ ४५३ 
२ ४४८ 

५ ४५३ 

___ ३ २४ 
३ ४५३ . . ३५३ ६ ४५३ 


हे . आर 


२७० 


بهسهنه 


एकूण क्षेत्र . . २३ ४७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


१५ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 


उमा बॅरेज प्रकल्प, ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला . 


( २) प्रकल्प कार्याचेवर्णन 


उमा बॅरेज प्रकल्प हा उमा नदीवर मौजे बोर्टा, ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला येथे बांधकामाधीन 
आहे . धरणाची एकूण लांबी १४१० मी . पर्यंत असून त्यामध्ये डाव्या तिरावर सा .क्र . ६० मी . ते ७०७ मी . 
व उजव्या तिरावर ८५५ मी . ते १३५० मी . पर्यंत १२६२ मी . लांबीचे मातीचे धरण व १४८ मी . लांबीत 
सरळ उचल पद्धतीचे द्वारे ( १५.० X ८ .५० मी .) प्रस्तावित आहे . 


( ३) समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


या प्रकल्पामुळे २० .९३७ द . ल . घ . मी . पाणी साठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे ५५१० हेक्टर 
जमिनीला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . व तसेच पिण्याच्या पाण्याकरिता २.७८ द . ल. घ. मी . 
वापरण्यात येणार आहे . ह्या प्रकल्पामुळे रोजगार निर्मिती होणार असून शेतक -यांचा आर्थिकस्तर 
उंचावणार आहे . 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


सदर प्रकरणात भूधारकांचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची तीन व चार निरंक 
समजण्यात याव्यात . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , ( पु) पं . कृ .वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ८०७. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्र . कक्ष ८ - अका- १- भूसं - कावि- १४६- २०१६. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक मं . अ .-( पू) पं . कृ .वि .- कावि- १०५० -२०१५ जिल्हाधिकारी, अकोला यांचे कार्यालय , 
दिनांक १६ जुलै २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास ,विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - १९ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची -तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुन सन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची- तीनमध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची- चारमध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५ -३१, शके १९३८ 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११- ४७- २०१४ -२०१५ , गांव : वडाळी देशमुख, तालुका अकोट , जिल्हा अकोला 


अ . क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


अ . क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 

(२) 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 

(२) 


( १) 


(१) 


हे . आर 


हे . आर 
००५ 


O 


४७९ पै. 
४७९ पै . 


० 


० 


४७८ 


० 


० 


४७६ 


० 


४२१ 
४०३ पै. 
४०३ पै. 
४११ पै. 
४११ पै. 
४११ पै . 
४११ पै. 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


४७५ 
४७२ पै . 
४७१ पै . 
४७० 
४६९ पै . 
४६९ पै . 


० 


० 


४०५ 
४०२ पै. 


० 


० 


० 


३७१ 


० 


५१३ 


० 


० 


४६७ 


० 


४५ 


० 


४६६ 


० 


० 


४६५ 


०१६ 


३७३ 
३६८ 
३६७ 
३६६ पै . 
३१६ 
३१५ पै. 
३१५ पै . 


० 


०११ 


० 


४६२ पै. 
४६२ पै. 


०२० 


० 


४६२ पै. 


० 


४६१ 


३१४ 


० 


० ०३ 


० 


३०८ 


४६० पै . 
४६० पै . 


००१ 


३०६ 


० 


४५६ 


० 


३०७ 
२८१ पै . 


४५५ 


० 


० 


००३ 
००६ 


३२६ 
३२७ 


० 


४५४ 
४५३ पै . 
४५३ पै . 
४४९ 


० 


० 


४४८ 


३३० 
३३१ 
३६२ 
३६३ 
३६१ 


० 


४३६ 


० 


४३५ 


० 


३६० पै. 


० 


० 


४१४ पै . 
४३४ पै. 
४३४ पै. 
४२० 


३६० पै . 
३५९ पै . 
३३७ 


० 


० ५५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४-२० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


१७ 


(१) 


(२) 


(२) 


( ३ ) 
हे . आर 


अनुसूची- एक - चालू 
(३) (१) 
हे . आर 
०२५ ८३ 

८४ 
००२ ८५ 


० 


. . 


६७ 
६८ 
६९ 


३३३ 
३३४ 
२९८ 


. . 
. . 
. . 


० 


. . 


० 


२९५ 


० 


२६८ 
२६६ 
२६७ पै . 
२५४ 
२५५ पै . 
२५५ पै . 
२५३ पै . 
२५३ पै . 


२६२ 


० 


३३५ 


० 


२४७ 


० 


० 


००६ 


२५२ 


० 


००७ 


२४२ 
२३२ पै . 
२३४ 
२३३ 


० 


२५१ 


० 


२५० 


००३ 


२३० 


२३९ 


० 


० ६६ 


. . 


०२५ 


९५ 


० 


० 


८० 
८१ 
८२ 


२२८ पै . 
२८४ 
२७६ 
२७७ पै. 


२३६ पै. 
२३६ पै . 
२३५ 
२२५ 


. . 


० 


० ०८ 


. . 
. . 


०३७ 
० ९७ 


९७ 
९८ 


०५९ 


० 


एकूण क्षेत्र . . १९ ०२ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 


शहापूर बृहत ल . पा . योजना , ता . अकोट , जि . अकोला . 


( २) प्रकल्प कार्याचेवर्णन 


अकोला जिल्ह्यातील खारपाणपट्ट्यातील मौजे पणज , ता . अकोट या गावांजवळून वाहणा- या स्थानिक 
नाल्यावर शहापूर ( बृहत ) योजनेचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे . या धरणाची लांबी ५५१० मी . एवढी 
असून उंची १७.१३ मी . आहे . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


धरणाची एकूण साठवण क्षमता ७.७९० द . ल. घ . मी . आहे . सिंचनाच्या सोई उपलब्ध करण्याच्या 
दृष्टीने ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे . प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १३७३ हेक्टर आहे . या 
योजनेमुळे अकोट तालुक्यातील या एकूण आठ गावांना कालव्याद्वारे सिंचनाचा फायदा होणार आहे . 
तसेच या प्रकल्पातील ० . ८८ द. ल . घ . मी . पाणी पिण्याकरिता व औद्योगिक वापराकरिता आरक्षित 
करण्यात आले आहे . त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा कायमस्वरूपी प्रश्न सुटणार आहे . धरण पूर्ण 
झाल्यानंतर खाजगी व्यवसाय उदा . मत्स्यव्यवसाय व इतर अनुषंगिक व्यवसाय सुरू होण्यास मदत 
होईल . 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


सदर प्रकरणात भूधारकांचेविस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची तीन व चार निरंक 
समजण्यात याव्यात . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( पु ) पं . कृ .वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


अ- एक -५ ( १३१२). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ८०८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक कक्ष- ८- अका- १- भूसं- कावि -१४७- २०१६ . 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . मं . अ-(पू )पं. कृ .वि .- कावि-८८८ - २०१५ 
जिल्हाधिकारी , अकोला यांचे कार्यालय, दिनांक १- ७- २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची- तीन मध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची- चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 
आणि म्हणून ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी , अकोला आहेत . 

अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


अनुक्रमांक 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०- ४७-२०१४-२०१५ , 
गांव सहादतपूर , तालुका मुर्तिजापूर , जिल्हा अकोला 
अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 
( २ ) 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 
(२ ) 


अंदाजित क्षेत्र 


(१) 


( ३) 


( ३) 
हे . आर 


हे . आर 


१ 


५८ पै. 


0 ०७ 


० ०९ 


० १२ 


msww.. 


० 


० 


० 


하 


००८ 


하 


W 


० ०८ 


하 


० १४ 


To 


6- 


० ०४ 


एकूण क्षेत्र . . १७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५- ३१ , शके १९३८ 


१९ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १ ) प्रकल्पाचे नाव - उमा बॅरेज प्रकल्प , ता . मुर्तिजापूर, जि . अकोला. 

( २) प्रकल्प कार्याचेवर्णन - उमा बॅरेज प्रकल्प हा उमा नदीवर मौजे बोर्टा, ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला येथे बांधकामाधीन आहे . धरणाची 
एकण लांबी १४१० मी . पर्यंत असन त्यामध्ये डाव्या तीरावर सा . क्र . ६० मी . ते ७०७ मी . व उजव्या तीरावर ८५५ मी . ते 
लांबीचे मातीचे धरण व १४८ मी . लांबीत सरळ उचल पद्धतीचे द्वारे ( १५.० X ८ . ५० मी .) प्रस्तावित आहे. 


( ३) समाजाला मिळणारे लाभ या प्रकल्पामुळे २० .९३७ द . ल. घ. मी . पाणी साठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे ५५१० हेक्टर जमिनीला 
सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे व तसेच पिण्याच्या पाण्याकरिता २.७८ द. ल. घ . मी . वापरण्यात येणार आहे . ह्या प्रकल्पामुळे रोजगार निर्मिती होणार 
असून शेतक -यांचा आर्थिकस्तर उंचावणार आहे. 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयी- सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 
सदर प्रकरणात भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळे अनुसूची तीन व चार 
निरंक समजण्यात याव्यात . 
टीप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) ( पू), पं .कृ .वि . जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८०९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक कक्ष -८ - अका -१- भूसं - कावि -१४८ -२०१६. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . मं . अ-( पू)पं . कृ .वि .- कावि- ४१६- २०१५ 
जिल्हाधिकारी , अकोला यांचे कार्यालय, दिनांक २४- ४-२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

__ आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची- तीन मध्ये पुर्नवसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची- चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे. 
आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी , अकोला आहेत . 

अनुसूची-एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९ - ४७- २०१४ - २०१५ , 
गांव ब्रम्हीबाई, तालुका मुर्तिजापूर , जिल्हा अकोला 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 
( १ ) 


हे . आर 


० ११ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १४ -२० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १) प्रकल्पाचे नाव - उमा बॅरेज प्रकल्प, ता. मुर्तिजापूर , जि . अकोला. 


( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन - उमा बॅरेज प्रकल्प हा उमा नदीवर मौजे बोर्टा, ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला येथे बांधकामाधीन आहे . धरणाची 
एकूण लांबी १४१० मी . पर्यंत असून त्यामध्ये डाव्या तीरावर सा . क्र . ६० मी . ते ७०७ मी . व उजव्या तीरावर ८५५ मी . ते १३५० मी . पर्यंत १२६२ मी . 
लांबीचे मातीचे धरण व १४८ मी . लांबीत सरळ उचल पद्धतीचे द्वारे ( १५ .० x ८ . ५० मी .) प्रस्तावित आहे. 


(३) समाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पामुळे २०.९३७ द. ल. घ. मी . पाणी साठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे ५५१० हेक्टर जमिनीला 
सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे व तसेच पिण्याच्या पाण्याकरिता २ .७८ द . ल . घ. मी . वापरण्यात येणार आहे . ह्या प्रकल्पामुळे रोजगार निर्मिती होणार 
असून शेतक -यांचा आर्थिकस्तर उंचावणार आहे . 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयी - सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


सदर प्रकरणात भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . त्यामुळे अनुसूची-तीन व चार 
निरंक समजण्यात याव्यात . 


टीप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू ), पं . कृ . वि . जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ८१० . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कक्ष- ८ - अका- १- भूसं - कावि - १४९- २०१६. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . मं . अ -( पू), पं . कृ .वि .- कावि- २२- २०१६ 
जिल्हाधिकारी , अकोला यांचे कार्यालय, दिनांक २० - १-२०१६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट- कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची -तीन मध्ये पुर्नवसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची- चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


२१ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी , अकोला आहेत . 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८ - ४७ - २०१४ - २०१५ , 
गांव बोर्टा, तालुका मुर्तिजापूर , जिल्हा अकोला 
अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 
( ३ ) ( १) (२ ) 
हे . आर 

५६ 


( २ ) 


( ३ ) 


- 


० 


r 


० 


११२ 


m 


० 


१३५ 


० 


१३६ 


१३६ 


० 


७ 


० 


१३६ 


१३९ 


० 


. 


० 


१४१ 


० 


१५६ 


० 


० 


१५६ 


० 


१५६ 


० 


१५७ 
१५० 


० 


० 


० 


एकूण क्षेत्र . . 


६ ९९ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नाव - उमा बॅरेज प्रकल्प , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला . 

( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन - उमा बॅरेज प्रकल्प हा उमा नदीवर मौजे बोर्टा, ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला येथे बांधकामाधीन आहे . धरणाची 
एकूण लांबी १४१० मी . पर्यंत असून त्यामध्ये डाव्या तीरावर सा . क्र . ६० मी . ते ७०७ मी . व उजव्या तीरावर ८५५ मी . ते १३५० मी . पर्यंत १२६२ मी . 
लांबीचे मातीचे धरण व १४८ मी . लांबीत सरळ उचल पद्धतीचे द्वारे ( १५.० x ८ . ५० मी .) प्रस्तावित आहे . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ या प्रकल्पामुळे २०.९३७ द. ल . घ. मी . पाणी साठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे ५५१० हेक्टर जमिनीला 
सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे व तसेच पिण्याच्या पाण्याकरिता २. ७८ द. ल . घ. मी . वापरण्यात येणार आहे . ह्या प्रकल्पामुळे रोजगार निर्मिती होणार 
असून शेतक -यांचा आर्थिकस्तर उंचावणार आहे. 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयी - सुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 
सदर प्रकरणात भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळे अनुसूची- तीन व चार 
निरंक समजण्यात याव्यात . 
टीप- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) (पू), पं. कृ.वि . जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरिक्षण करता येईल . 


अ . - एक - ६ (१३१२ ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ८११. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक कक्ष- ८- अका- १- भूसं- कावि -१३७- २०१६ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या आधकाराचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकिय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण क ११/ २०१४ प्र .क्र . ७७ / अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसुचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; आणि 

___ ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनसची- एक मध्ये अधिक 
तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , (ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे,) आणि म्हणून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; आणि 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये शहापूर बृहत ल . पा . योजने अंतर्गत प्रकल्पाच्या 
लघुकालवा व वितरीका मुख्यधरणाचे बांधकामाकरिता योजना प्रकल्पांना उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून 
सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ; आणि 

ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेली आहे . 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल, त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे त्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० चे उप-नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या उद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करीत आहेत . 

तसेच उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोट यास पदनिर्देशीत केले आहे. 


अनुसूची-एक 

भूसंपादित जमिनीचे वर्णन 
गांव , मौजेचिंचखेड ( खु.), तालुका आकोट , जिल्हा अकोला 
सर्व्हे नंबर / गट नंबर अंदाजित क्षेत्र गाव व प्रकरणाचा तपशील 


अनुक्रमांक 


(१ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


हे . आर 
०३६ 
० ३२ 
० १० 


शहापूर बृहत ल . पा . योजने अंतर्गत प्रकल्पाच्या लघुकालवा 
व वितरीका मुख्यधरणाचे बांधकामाकरिता क्रमांक LAQ - ४७ 
२३-चिंचखेड खु .- २०१२ - २०१३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


२३ 


अनुसूची एक 

(३) 


(२) 


हे . आर 


० ३४ 


० १३ 


० १७ 


० २६ 


एकूण . . 


२०३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव - शहापूर बृहत ल . पा . योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या लघुकालवा व वितरीका मुख्यधरणाचे बांधकामाकरिता. 


( २ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन अकोला जिल्ह्यातील मौजे पणज, ता . अकोट या गावाजवळून वाहणा- या स्थानिक नाल्या व शहापूर बृहत योजनेचे 
बांधकाम प्रगतीपथावर आहे . या धरणांची लांबी ५५१० मी . ऐवढी असून उंची १७. १३ मी . आहे . 


(३) समाजाला मिळणारे लाभ – धरणाची एकूण साठवणूक क्षमता ७. ७९० द. ल.घ. मी . आहे . सिंचन सोयी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने ही 
योजना अत्यंत उपयुक्त आहे. प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १३७३ हे . आहे . या योजनेमुळे अकोट तालुक्यातील एकूण ८ ( आठ ) गावांना कालव्याद्वारे 
सिंचनाचा फायदा होणार आहे . तसेच प्रकल्पातील ० .८८ द. ल . घ. मी . पाणी पिण्याकरिता व औद्योगिक वापराकरिता आरक्षित करण्यात आले आहे. 
त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा कायम स्वरूपी प्रश्न सुटणार आहे . धरण पूर्ण झाल्यावर खाजगी व्यवसाय उदा . मत्स्यव्यवसाय व इतर अनुषंगिक 
व्यवसाय सुरू होण्यास मदत होईल . 


अनुसूची- तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रामुळे कोणतेही गाव बाधीत होत नाही . 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभावनिर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही , त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. 


अनुसूची-पाच 


विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती- निरंक . 


अकोला : 
दिनांक ६ एप्रिल २०१६. 


जी . श्रीकांत , 
जिल्हाधिकारी , 

अकोला . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ८१२ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक प्र. अ .- भूसं .- अ. का .- कावि - ३८५- २०१६ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४ प्र . क्र . ७७/ अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्याजिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशाजिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे. ) 

आणि, म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाचा अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्येदिलेले आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, समाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेली आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्जकेल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 
___ परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे त्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्या आला आहे.) याच्या 
नियम १० चे उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या उद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करीत आहेत . 

___ आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ल . सिं . कामे , अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १० / ४७/ २००९ - १० , 

गाव बोरखडी खु., तालुका भातकुली, जिल्हा अमरावती. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

हे . आर 
२३७ 

० ०३ 
२३९ 

००१ 


( १ ) 


( ३ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


२५ 


अनुसूची एक - चालू 
( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


२३५ 


२३४ पै . 
२३१/२ 


२४९ 


२५० 


२५५ 


२५६ 


२५७ 


२५८ 


० ०९ 


५८ 


००६ 


० ८८ 


० ६२ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ३४८ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव - निम्न पेढी प्रकल्प , ता . भातकुली, जि . अमरावती . 


( २) प्रकल्प कार्याचेवर्णन निभा येथे पेढी नदीवर धरण बांधून पाणी अडविणे व कालवे, वितरीका याद्वारे सिंचन सुविधा उपलब्ध करणे . 
सदर प्रकरणी निम्न पेढी प्रकल्पा अंतर्गत ( उजव्या मुख्य कालव्यावरील बोरखेडी खु., लघु कालव्याच्या बांधकामाकरिता ) 

( ३) समाजाला मिळणारे लाभ - कोरडवाहू शेतीकरिता कालव्याद्वारे सिंचन सुविधा झाल्यानंतर कृषी उत्पादनात वाढ होईल . तसेच पिण्याचे व 
औद्योगिक वापराकरिता पाणी उपलब्ध होणार आहे . लोकांचे आर्थिक व सामाजिक राहणीमान उंचावणार असून शेतीला पुरक व्यवसाय व रोजगार 
मिळेल. 


अनुसूची -तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) : निम्न पेढी प्रकल्पाचे पर्यावरणीय 
परीणामाचेनिर्धारण ( EIA ) केंद्र शासन पत्र क्र . ज ./ १२०११/ ४०/ २००७ - १३ -I, दिनांक २२- २- २००८ अन्वये झालेले आहे . सबब उक्त अधिनियम , 
२०१३ मधील नियम ६ (२) परंतुकानुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा ( SIA) तरतुदी लागू नाहीत . 


अ . - एक - ७ ( १३१२ ). 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५- ३१ , शके १९३८ 


अनुसूची- पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


: प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


: निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ल . सिं . कामे , अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक २२ मार्च २०१६ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी , 
अमरावती. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८१३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र . अ .- भूसं .- अ. का .- कावि - १४४ - २०१६ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ प्र .क्र . ७७/ अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठ शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( पुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे, ) 


आणि , म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाचा अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेले आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्येदिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१, शके १९३८ 


२७ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

___ तसेच, उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे त्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्या आला आहे .) याच्या 
नियम १० चे उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या उद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लाभक्षेत्र , यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक जुना १२-४७-२००६- २००७, 

नविन २-४७-२०१५- २०१६ , 
गावचिचबर्डी, तालुका आर्णी, जिल्हा यवतमाळ . 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 


अनुक्रमांक 


6 
m 
. 
cc 
w 
wo 


० १७ 
० १० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


& 
# 
822 
- 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


४ 
: 
२ 


० 


० 


० ११ 
० १२ 
० ३९ 


ॐ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र . . ४०६ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव - बारभाई ल. पा . योजना कालवा . 


( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन –मुख्य कालव्याकरिता. 

( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पाद्वारे ४.०६ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतक - यांना 
सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जीवनमान उंचावणार आहे . तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी 
वाढण्यास मदत होईल . 

अनुसूची - तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१- २०१५ -प्र . क्र . ३- अ- २ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम 

: प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक . 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लाभक्षेत्र , यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


स 


नाम 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ८१४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक प्र. अ.- भूसं .- अ. का .- कावि - १४५-२०१६. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४ प्र.क्र . ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे . ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५- ३१ , शके १९३८ 


२९ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाचा अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेले आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) : 


आणि ज्याअर्थी, समाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर ,जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या उद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लाभक्षेत्र , यवतमाळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक जुना १८- ४७- २००७- २००८ , 

नवीन १० -४७- २०१५- २०१६ . 
गाव रामगांव रामेश्वर , तालुका दारव्हा, जिल्हा यवतमाळ 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २) 

हे . आर 


अनुक्रमांक 


( १ ) 


( ३ ) 


६४३ 


०२६ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नांव - अडाण प्रकल्प . 


( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन अडाण प्रकल्प रामगांव लघुवाटीका क्र . १ करीता . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पाद्वारे ० . २६ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतक- यांना 
सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जीवनमान उंचावणार आहे . तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी 
वाढण्यास मदत होईल . 


अ .- एक -८ ( १३१२ ). 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१, शके १९३८ 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची-चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण ०१- २०१५ -प्र . क्र . ३- अ - २ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 

अनुसूची- पाच 

__ नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम 

: प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक . 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लाभक्षेत्र यवतमाळ ,जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


सचिंद्र प्रतापसिंह , 
जिल्हाधिकारी , 


यवतमाळ : 
दिनांक ०१ मार्च, २०१६ . 


यवतमाळ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ८१५ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक वशि - कलि - उविअतथाभूसंअ- ७१३-२०१६. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४ प्र .क्र . ७७/ अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ( ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे) . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाचा अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१, शके १९३८ 


३१ 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही : 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० चे उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या उद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील 
घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 


अनुक्रमांक 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६७ - २०१२ -२०१३ , 
गाव भरोसा , तालुका चिखली, जिल्हा बुलडाणा 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २) 

हे . आर 

० १२ 
३६१ 


__ ( ३ ) 


३७२ 


० १६ 


३६९ 


० १० 


३६८ 


३६७ 


३७२ 


३९० 


m 


३८३ 
३८३ 
३७६ 


० ०५ 
० १३ 


३८२ 


३७७ 


३२६ 


३३२ 


३३२ 


० ०८ 
0 ०७ 


३३२ 


३३२ 


० १८ 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल १४ -२० , २०१६ / चैत्र २५ - ३१ , शके १९३८ 


अनुसूची एक - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


के 


० 


३३१ 
३३० 


० 


३३० 


० 


३३० 


। 


० 


० 


३३० 
३२७ 


० 


३२७ 


० 


२५५ 


० 


२५५ 


० 


२५५ 


० 


२५५ 


० 


२५६ 


० 


३९१ 


० 


० 


३९० 
३८९ 


० 


२५३ 


० 


२५३ 


० 


२५३ 


० 


२४४ 


० 


२४५ 


० 


२४६ 


० 


२४६ 


० 


२४७ 


० 


२४८ 


० 


० 


३२६ 
३२५ 


० 


३१८ 


० 


३१९ 


० 


३१७ 


० 


३१५ 


० 


३१४ 


० 


३१४ 


० 


३१४ 


० 


३१३ 


० 


३२७ 


० 


एकूण क्षेत्र . . 


७६९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५- ३१ , शके १९३८ 


३३ 


मान 


अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नांव - खडकपुर्णा प्रकल्प, देऊळगाव राजा. 

( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन - खडकपुर्णा प्रकल्प उपसा सिंचन योजना टप्पा क्र . ३ शाखा कालव्यावरील लघुकालवा क्र . १ व त्यावरील 
उपलघुकालवा क्र . १ व २ च्या कामासाठी ७. ६९ हे . आर . 

( ३) समाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर 
ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून 
त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची -तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक -यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती 
विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची- चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम (६) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे. 

__ अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये 
रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे 
भूसंपादनास शेतक -यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर 
आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 
(ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणाजिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८१६ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक वशि - कलि .- उविअतथाभूसंअ- ७१४ - २०१६. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४ प्र .क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 
अ .- एक -९ ( १३१२) . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ( ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ,) 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमि संपादनाचा अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


Hla 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे त्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० चे उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या उद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 

__ आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यांस 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७१- २०१२- २०१३ , 


अनुक्रमांक 


गाव अंचरवाडी , तालुका चिखली, जिल्हा बुलडाणा 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


(१) 


१४६ 


१४५ 


१४५ 


१४७ 


१४७ 


१५० 


१५१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


३५ 


अनुसूची एक - चालू 
( २ ) 


(३ ) 
हे . आर 
००४ 


१५२ 


१५२ 


० १२ 


१५२ 


० १६ 


१५६ 


एकूण क्षेत्र . . 


१८५ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १) प्रकल्पाचे नांव - खडकपुर्णाप्रकल्प , देऊळगाव राजा . 


( २ ) प्रकल्प कार्याचेवर्णन - खडकपुर्णा प्रकल्प उपसा सिंचन योजना टप्पा क्र . ३ शाखा कालव्यावरील लघुकालवा क्र . १ चे उपलघुकालवा क्र . 
३ च्या बांधकामासाठी संपादित क्षेत्र १.८५ हे. आर . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर 
ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून 
त्यांच्या जीवनमानात ( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची -तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक -यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती 
विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची- चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम ( ६) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे. 


अनुसूची -पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये 
रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे 
भूसंपादनास शेतक -यांची संमती आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर 
आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


: निरंक . 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


रप 


: निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणा , जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ८१७ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक वशि - कलि - उविअतथाभूसंअ- ७१५- २०१६ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४ प्र.क्र . ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल : 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ( ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे ). 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाचा अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या उद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१, शके १९३८ 


३७ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , बुलडाणा तथा भूसंपादन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६५- २०१२-२०१३ , 
गाव असोला ( बु.), तालुका चिखली, जिल्हा बुलडाणा 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 

(३ ) 

हे . आर 
३४६ पै . 

० ०४ 


अनुक्रमांक 


( 9 ) 


( २ ) 


३४६ 


० ०४ 
० ०७ 


३५० पै . 
३४८ पै . 
१६३ पै . 


하 


하 


०. 


하 


하 


하 


० १७ 
० १३ 


하 


०--- 


하 


० ०४ 


하 


० 


하 


० 


하 


० 


하 


० 


하 


० 


० 


하 


--48 


하 


० ०३ 
० १९ 
० १० 


० १९ 


하 


अ . - एक - १० ( १३१२). 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१, शके १९३८ 


अनुसूची एक - चालू 
( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


० 


१५ 
००० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


११४ पै . 
११४ पै . 
११४ पै . 


० 


० 


० 


० 


११४ पै . 
११५ पै . 
११५ पै . 
११६ पै . 


० 


० ०४ 


एकूण क्षेत्र . . 


४६९ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १) प्रकल्पाचे नांव - खडकपुर्णा प्रकल्प , देऊळगाव राजा . 

( २ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन खडकपूर्णाप्रकल्पाच्या उपसा सिंचन योजना टप्पा क्र . ४ मुख्य कालव्यावरील मेरा वितरीका क्र . १ च्या कामासाठी 
( रामनगर ) संपादित क्षेत्र ४.६९ हे . आर 

(३ ) समाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर 
ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून 
त्यांच्या जीवनमानात ( STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची-तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक -यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती 
विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५- ३१ , शके १९३८ 


३९ 


अनुसूची- चार 
सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम ( ६) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये 
रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे 
भूसंपादनास शेतक - यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर 
आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बुलडाणा कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


खि 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८१८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक वशि - कलि .- उविअतथाभूसंअ- ७१६ - २०१६. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल 
व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ / २०१४ प्र.क्र . ७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 

जनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्येदिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५- ३१ , शके १९३८ 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६८- २०१२-२०१३ , 

गाव मेरा खुर्द, तालुका चिखली, जिल्हा बुलडाणा. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( १) 

( ३ ) 


हे . आर 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


४१ 


अनुसूची-एक - चालू 


( २ ) 


(३ ) 
हे . आर 


० १३ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२९६ 


० 


२९१ 
२९१ 


० ०३ 
० ०२ 


२८५ 


२८५ 


२८५ 


२८४ 


२८४ 


२८३ 


२८२ 
२८१ 


० ०५ 


अ .- एक -११ ( १३१२) . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१, शके १९३८ 


अनुसूची एक - चालू 
( २ ) 


हे . आर 


२८१ 


२८० 


२८० 


२८० 
२८० 


२७९ 


२७८ 


२७१ 


२७० 


२६९ 


२६८ 


२६८ 


२६७ 


२६७ 


२६२ 


२५८ 


२५८ 


एकूण क्षेत्र . . 


१० ८७ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नांव - खडकपुर्णा प्रकल्प देऊळगाव राजा. 


( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन - खडकपूर्णा प्रकल्प उपसासिंचन योजना टप्पा क्र . ४ च्या मुख्य कालव्यावरील मेरा वितरीका क्र . १ च्या कामासाठी 
१० ८७ हे . आर 


(३) समाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर 
ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून 
त्यांच्या जीवनमानात ( STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक -यांची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती 
विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ कलम (६) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५- ३१ , शके १९३८ 


४३ 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये 
रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे 
भूसंपादनास शेतक - यांची संमती आहे. तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर 
आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
नाही. सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


: निरंक . 


(ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


: निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ८१९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक वशि - कलि .- उविअतथाभूसंअ- ७१७-२०१६. 


CI 


व 


प 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( ३० चा 
२०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४ प्र.क्र . ७७/ अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि , म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


२८ 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) याच्या 
नियम १० च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७९ - २०१२- २०१३ , 

गाव गुंजाळा, तालुका चिखली, जिल्हा बुलडाणा. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २) 

( ३ ) 
हे . आर 

० ३० 
अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
(१) प्रकल्पाचे नाव - खडकपुर्णा प्रकल्प देऊळगाव राजा . 

( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन - खडकपुर्णा प्रकल्प उपसासिंचन योजना टप्पा क्र . ४ च्या मुख्य कालव्यावरील मेरा वितरीका क्र . १ च्या कामासाठी 
० ३० हे . आर 

(३ ) समाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर 
ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून 
त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING) सुधारणा होणार आहे. 

अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक -यांची संमती आहे. यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधीत होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती 
विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 

अनुसूची - चार 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 
नवीन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम (६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये 
रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे 
भूसंपादनास शेतक- यांची संमती आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर 
आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही. 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , बुलडाणा ,जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५-३१ , शके १९३८ 


४५ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ८२० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक वशि - क .लि .- उवितथाभुसंअ- ७१८ - २०१६ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( ३० चा 
२०१३ ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११/ २०१४ प्र . क्र . ७७/ अ - २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि , म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत ; 
____ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे त्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० चे उप-नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२- २०१४ - २०१५ , 

गाव इसरुळ, तालुकाचिखली,जिल्हा बुलडाणा . 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा गट क्रमांक 

अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
२१७ 


माल 


0 २६ 


१०६ 


० 


१९५ 


० 


एकूण . . 


० ९४ 


अ . - एक -१२ ( १३१२) . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल १४- २० , २०१६ / चैत्र २५- ३१ , शके १९३८ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १) प्रकल्पाचे नाव - खडकपुर्णा प्रकल्प , देऊळगाव राजा. 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन - खडकपुर्णा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामासाठी ० ९४ हे. आर 

( ३) समाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंद्याना पाणीपुरवठा होणार आहे. त्याचबरोबर 
ग्रामीण भागामध्ये रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी , भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून 
त्यांच्या जीवनमानात (STANDARD OF LIVING ) सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची -तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदरचा प्रकल्प हा सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आवश्यक असून दुष्काळ प्रवण भागातील कमी क्षेत्रावर आहे . सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम 
शेतजमिनीवर असून त्यास शेतक- यांची संमती आहे . यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधित होत नसल्यामुळे अथवा कोणतीही व्यक्ती 
विस्थापित होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची- चार 


सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा , २०१३ कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून सूट आहे . 


अनुसूची- पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंद्यांना पाणीपुरवठा होणार आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागामध्ये 
रोजगार निर्मिती होणार असून ग्रामीण भागातील कष्टकरी , शेतकरी, भूमीहीन शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असल्यामुळे 
भूसंपादनास शेतक- यांची संमती आहे . तसेच सदरचा प्रकल्प हा अनुशेषग्रस्त जिल्ह्यातील दुष्काळ प्रवण भागातील असून अतिशय कमी क्षेत्रावर 
आहे. सदरचा प्रकल्प हा दुर्गम शेतजमिनीवर असून यामध्ये कोणतीही वस्ती अथवा गांवठाण बाधीत होत नसल्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता 
नाही . सबब प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही. 


: निरंक . 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


: निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


बुलडाणा : 
दिनांक २२ मार्च २०१६ . 


विजय झाडे, 
जिल्हाधिकारी , 
बुलडाणा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


